अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतने 
व तत्सम संस्था, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन 
शिक्षक सेवा गट-अ यांच्या बदली 
बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली-४३१९/प्र.क्र.८७/१९/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०१९ 
शासन आदेशा : 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या 
मंजूरीने तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या 
सेवेतीळ खाली नमुद अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था यांची स्तंभ-४ नुसार बदलीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | शासकीय अधिका-याचे कार्यरत संस्था बदलीनंतरची अभिप्राय 
नाव पदस्थापना 
1 १_| २ ३ 1 ४] 4 
अधिव्याख्याता, संगणक अभियांत्रिकी 

|S ae] श्री.राहुल वसंत मुंढे शा.तं.नि. कराड | शा.तं.नि. उस्मानाबाद | विनंती बदली 

२ | श्रीमती तेजश्री शा.तं.नि. बीड शा.तं.नि. मालवण विनंती बदली 
विनयकुमार मिटके 

3 श्रीमती सुवर्णा विश्वास पु.ला. शा.तं.नि. शा.नि. म.तं.नि. विनंती बदली 
जाधव लातूर तासगांव 

४ | श्री. संदीप केंद्रे शा.तं.नि. बीड । पु.ला.शा.तं.नि. लातूर | विनंती बदली 

५ | श्रीमती नेहा वच्छानी शा.तं.नि. पेण शा.तं.नि. मुंबई विनंती बदली 

६ । श्रीमती मनिषा बिरनाळे शा.तं.नि. शा.तं.नि. कराड विनंती बदली 

अहमदनगर 
७ श्री. एस. बी. वीर शा.तंनि.अंबड शा.तं.नि.बीड विनंती बदली 
अधिव्याख्याता, अणुविद्युत अभियांत्रिकी 

श्रीमती पल्लवी लेगरे शा.तं.नि. ब्रम्हपूरी शा.तं.नि. पुणे विनंती बदली 
श्री. सचिन साळींबेकर शा.तं.नि.विक्रमगड शा.तं.नि. बीड विनंती बदली 

al o | श्री. अमोल न्यायनित शा.नि.म.तं.नि. शा.तं.नि. कराड विनंती बदली 

यवतमाळ 
अधिव्याख्याता, विद्युत अभियांत्रिकी 

गं q श्रीमती सुचिता रमेश शा.तं.नि. आर्वी शा.तं.नि. अमरावती | विनंती बदली 
गभणे 

१२ श्री. केवल नेरलवार पु.ला.शा.तं.नि. | शा.तं.नि. गडचिरोली | विनंती बदली 

लातूर 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-४३१९/प्र.क्र.८७/१९/तांशि-७ 


अ.क्र. | शासकीय अधिका-याचे कार्यरत संस्था बदलीनंतरची अभिप्राय 
नाव पदस्थापना 
eae] 2 3 i; ४ | पु 
१३ | श्रीमती शिल्पा देहडकर शा.तं.नि. अंबड शा.तं.नि. जालना विनंती बदली 
१४ श्री. रोहित काळे शा.तं.नि. धुळे शा.तं.नि. अवसरी विनंती बदली 
१५ | श्रीम. रुमी धनंजय शा.तं.नि.आर्वी शा.तं.नि. खामगांव विनंती बदली 
भारसाखळे 
अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी 
१६ | श्रीमती सोनल शा.तं.नि. हिगोळी | झा.तं.नि. गडचिरोळी । विनंती बदली 
मायकलवार 
१७ | श्री. संजय भानसे शा.तं.नि. मुंबई । शा.तं.नि. मुर्तीजापूर, । विनंती बदली 
१८ | श्री. गोविदसिग धिरबस्सी | झा.तं.नि. अंबड शा.तं.नि. औरंगाबाद | विनंती बदली 
१९ | श्री. आनंद देशपांडे शा.तं.नि. औरंगाबाद शा.तं.नि.अंबड प्रशासकीय बदली 
२० | श्री. चंद्रशेखर रामकृष्ण शा.तं.नि.अंबड । शा.तं.नि. औरंगाबाद । विनंती बदली 
इंगळे 
29. श्री. संजय Ag see शा.तं.नि. औरंगाबाद शा.तं.नि.अंबड प्रशासकीय बदली 
२२ | at. राजेश सुभाषचंद्र शा.तं.नि. आर्वी शा.तं.नि. नागपूर विनंती बदली 
राऊळ 
२३ | श्री. प्रमोद परमानंद शा.तं.नि. नागपूर शा.तं.नि.आर्वी । प्रशासकीय बदली 
पाटील 
अधिव्याख्याता, डीडीजीएम 
२४ | श्रीमती शुभांगी शिंदे शा.नि.म.तं.नि. शा.तं.नि. पुणे विनंती बदली 
लातूर 
अधिव्याख्याता, औषधनिर्माणशास्त्र 
24 श्री.राकेश दौडे शा.तं.नि. कराड शा.तं.नि. जळगांव विनंती बदली 
२६ | श्री.अनिल सवळी शा.तं.नि जळगांव शा.तं.नि. कराड विनंती बदली 
अधिव्याख्याता, स्थापत्य अभियांत्रिकी 
२७ | श्री. बी. एस. पोतदार शा.तं.नि.जालना पु.ला.शा.तं.नि. विनंती बदली 
लातूर 
२८ | श्री. विजय त्र्यंबकराव शा.तं.नि.ब्रम्हपूरी | शा.तं.नि. खामगांव विनंती बदली 
आटोले 
अधिव्याख्याता, पदार्थ विज्ञान 
२९ | श्रीमती दिपाली सुभाष शा.तं.नि.मुंबई शा.तं.नि.कराड विनंती बदली 
निकम 


OR. 


प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या अधिव्याख्यात्यांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, 
प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. विनंती बदली असलेल्या अधिव्याख्यात्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवास 
भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-४३१९/प्र.क्र.८७/१९/तांशि-७ 


05. 


बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता खालील सुचनांचे 


काटेकोरपणे पालन करावे. 


Ov. 


१) 
२) 


सादर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

बदलीबाबतचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिव्याख्यात्यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या 
संस्थेतून तात्काळ त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या संस्थेत रुजू व्हावे. तसेच 
संस्थाप्रमुखांनी पर्यायी अधिव्याख्याता हजर होण्याची वाट न पाहता बदली झालेल्या 
अधिव्याख्यात्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 

बदली झालेले अधिव्याख्याते त्यांच्या संबंधित संस्थेकडून कार्यमुक्त होऊन रुजु होण्यासाठी 
आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या अधिव्याख्यात्यास रुजू करुन न घेतल्यामुळे 
सक्तीचा प्रतिक्षा काळ ठरुन काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित संस्थेचे 
प्राचार्य यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 

बदली झालेल्या अधिव्याख्यात्यांची कोणतीही रजा प्रशासकीय विभागाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय मंजूर 
करण्यात येऊ नये. 

बदली झालेल्या अधिव्याख्यात्यास तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्‍तीकरित्या संबंधित 
संस्था प्रमुखांची राहील. प्राचार्य यांनी संबंधितांना कार्यमुक्त न केल्यास त्यांचेविरूध्द, संचालक, 
तंत्रशिक्षण यांनी वेळीच प्रशासकीय कारवाई सुरू करावी व आवऱ्यकतेनुसार प्रस्ताव शासनाच्या 
मान्यतेसाठी सादर करावा. तसेच याबाबत कार्यपालन अहवाल या आदेझाच्या दिनांकापासून १५ 
दिवसात संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांनी न चुकता या विभागास सादर करावा. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१९१४१०४००२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत: 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
Government Of Mi 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ५[16॥॥॥ Jaya = 


Higher ani 
lucation Department, postalCode=400032, 


htra, 


25.4.2 

56fle1e8621e5917d8305, 

serialNumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b75942030 
h e y 8b9fd7816002b4afOffbf1 111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 

Date: 2019.09.19 15:50:11 +05'30" 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित अधिव्याख्याते, (प्राचार्य, संबंधित संस्था यांचेमार्फत ) 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४) सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
) उप सचिव (तंशि) उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
) सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती 
(तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
८) प्राचार्य, संबंधित शासकीय तंत्रनिकेतने (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर, 
qo) सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
११) निवड नस्ती (तांशि-७. 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


jaharashtra, ou=Higher and 


ra, 
1277025fdf5a4898b244953b82406eea05963bc4 


